









अश्‍विनी बर्वे 





गोष्ट त्या दिवसांची आहे, जेव्हा राक्षस आणि य॒निकॉर्न आणि 
असेच इतर भयंकर प्राणी लोकांना भयभीत करत असत. तेव्हा एके 

ठिकाणी एक वद्ध महिला आणि तिचा मत्रगा जॅक राहत होते 

जॅकला दोन मोठे भाऊ सद्धा होते पण ते धन कमवण्यासाठी 
घरापासून दूर निघून गेले होते. आईची काळजी घेण्यासाठी घरात 
फक्त जॅक होता. पण एक वेळ अशी आल्री की त्यांच्याकडे एक भांडं 
आणि एक पैसाच फक्‍त उरला. तेव्हा आई म्हणाली, “जॅक आपण 
भकेने मरण्याच्या आधी तत्रा एखादं काम शोधायला हवं.” जॅकच्या 
आईने त्यात्रा घरात उरल्रेत्ल एक शेवटचं बिस्कीट आणि एक 
सॅन्डविचबांधून दिलं आणि त्याला कामाच्या शोधात पाठवून दिलं. 





जॅक काही डोंगर चढला आणि काही व उतरला आणि मग 
त्याला खूप भूक लागली. बिस्कीट आणि सेैंडविच खाण्यासाठी तो एका 
दगडावर बसला.. 


लवकरच एक मधमाशी त्याच्या बिस्किटावर फिरू लागली.मग 
अजून एक आली. “इथं पिकनिकसाठी तम्हांला कोणी बोलावलं?” 
जॅक ओ"रड़न म्हणाला. आणि मधमाश्यांनो हाकलण्यासाठी त्याने आपला 
हात इकडेतिकडे हलवला. पण त्यांना काही फरक पडला नाही. त्याला 
काही समजण्याच्या आधीच मधमाशांची झंड त्याच्या 
सैँंडविचवर भणभण लागल्या 


जॅक खप रागावला, खपच चिडला. त्याने आपली 
काढली आणि जोरात मधमाश्यांना मारली 
फटाक/ 












ढ् 
_] 








सैंडविचवर मेलेल्या मधमाशांना जॅक 
काढ लागला, “एक, दोन, तीन, चार ...” जॅकने 
दहापर्यंत मोजले. “वाईट नाही हे, एका 
झटक्यात दहा.” 


एका घमेंडी कोंबड्या सारखी त्याने 
आपल्ती छाती फ॒गवल्री. “एका झटक्यात दहा!” 


त्याने एक छोटी काठी सोलन घेतली 
आणि त्याचे टोक निळ्या बोरांच्या रसात 
बडवन आपल्या टोपीवर लिहले, निर्भीड जॅक 
ज्याने एका झटक्यात दहा जणांना मारले. मग 
त्याने आपलत्ने सँडविच खाल्ले आणि आपल्या 
रस्त्याने गेला. 


काही वेळानंतर तो एका नगरात 
पोहचला. ते शहर अगदी सनसान दिसत होतं 
कोणीच रस्त्यावर फिरत नव्हतं आणि 
सगळीकडे शांतात होती. 


मग अचानक वाऱ्याच्या वेगाने वी प्राणी 
त्याच्याकडे पळत आला. 










“ही काय पिडा आहे?” त्या प्राण्याला शहराच्या मध्ये फत्कारत 
जातांना पाहिलं तेव्हा जॅक म्हणाला 


काही मिनिटांनंतर एका माणसाने घराचा दरवाजा उघडून बाहेर 
- _ पाहिलं. “त अजनही श्‍वास घेत आहेस, पोरा?” 


हो, नक्कीच,” जॅक आपल्या कपड्यांची धूळ झटकत म्हणाला. 


आपला जीव 9 _ त्या माणसाने आपलं डोकं थोडंसं बाहेर 
वाचवण्यासाठी जॅक एका बाजला १ ) “>> काढलं आणि डावी उजवीकडे बघितलं. शेवटी तो 
झाला.पण तोपर्यंत त्याच्या ७७७०... मिट बाहेर आला. 
नाकपुड्यांपर्यंत एक दुर्गंध वी “मी हराचा त 
$. या शहराचा शेरीफ आहे, त कोण आहेस 
द ल ठे ३ शहराचा शेरीफ आहे, तू आहेस 





“माझं नाव जॅक आहे.” 


शेरिफने त्याच्याकडे वरून खाली आणि खालन वर पाहिल्रं 
जॅकच्या टोपीवर. “यावर लिहलं आहे की त एका फटक्यात दहा 
मारले.” 


“्हो” 

हं. त ताकदवान तर वाटत 
नाही.तला विश्‍वास आहे की तच 
दहा जेणांना मारले. सगळे एकाच 
फटक्यात.?” 

हो, मीच मारलं.”अर्थात 
जॅकने हे सांगितलं नाही की ते 
दहा कोण होते. 


केष्ळ 















“ठीक आहे पोरा, जर त खर सांगत आहेस तर मला काही 
शंका नाही.त अगदी बरोबर जागेवर आला आहेस. इथं काही जंगली 
जनावरं त्रास देत आहे. सगळ्यांना घाबरून सोडलं आहे या प्राण्यांनी 
पक्षी सद्धा यायला घाबरतात.पीक बरबाद करत आहेत. लोक घराच्या 
बाहेर यायला घाबरत आहेत. खरं तर या धूर्त प्राण्यांना पकडण्यासाठी 
परस्काराची घोषणा केली आहे. पं मी तला सावध करू 
इच्छितो. तुझ्यासारखे कितीतरी मोठमोठे प्रयत्न 
करून गेले. पण त्यांच्यातले कोणीच इथं 
दिसत नाही.” शेरिफ कपटीपणे हसन म्हणाला 
“घण मल्रा वाटतं ज्याने एका फटक्यात 

दहा मारले तो या थोड्याशा जंगली 
जानवरांना नक्कीच निपटू शकतो.” 





जॅक थोड्यावेळ विचार 
करत राहिला. मग म्हणाला, 
“पुरस्कार काय आहे?” 

“रोख शंभर डॉलर.” 
जॅकत्रा वाटलं की 
त्याच्यासाठी आणि आईसाठी 

शंभर डॉलर परेसे होतील 

पण मधमाश्या आणी जंगली 

जानवर यांच्यातला फरक 

त्याला कळत होता. म्हणून 

जॅक म्हणाला, “मी बघतो 

मी काय करू शकतो ते.” | 








जॅक आपल्या रस्त्याने निघाला. त्याने विचार केला की, एक जंगल्ली 
जानवराची शिकार करणे मोठ जोखमीचे काम आहे. त्याने ठरवलं की 
इथून गुपचूप निघून दुसऱ्या शहरात निघून जावं आणि तिथं एखादं 
सामन्य काम शोधावं. मग त्या कामाचे जास्त पैसे मिळाले नाही तरी 
चालतील. पण तो सरक्षित राहील 


जॅक शहराच्या बाहेर जाणारच तेवढ्यात त्याने फफ्कार आणि घरघर 
आवाज ऐकला. त्याने चारी बाजला बघितत्रं आणि त्यॉला इतकं मोठ 
आणि भयानक डुक्कर दिसलं की तसे त्याने आजपर्यंत कधीही बघितले 
नव्हतं. 

“ऊऊउडईईई.” जॅक ओरडला आणि पळाला. ते भयंकर इक्कर 
त्याच्यामागे एवढया वेगाने धावले की त्याने 
जवळजवळ जॅकत्रा पकडलंच 





भाग्याने जॅकत्रा साथ दिली, त्याला मका ठेवण्याचे कोठार 
दिसले.तो सरळ त्याकडे धावला. तो आत गेला आणि त्याच्या मागच्या 
भिंतीवर चढला. जंगली डइकक्‍्कर त्याच्यामागेच होतं. पण ते भिंतीवर चढ 
शकत नव्हतं. ते भिंतीजवळ उभं राहून ओरडत राहिलं आणि जॅकला 
पकडण्याचा प्रयत्न करू लागलं 





जॅक मागची भिंत उतरून खात्री आला आणि कोठाराच्या बाहेर 
पडला. तो पळत दरवाज्याच्या बाहेर आला आणि त्याने पटकन जोरात 
दार बंद केलं. आणि दरवाज्याला एक ओंडका अशा पद्धतीने लावला की 
दार उघड शकणार नाही.जेव्हा इक्कराला कळलं की काय झालं आहे, तेव्हा 
डइक्कर रागाने वेडं झालं. त्याने दरवाज्याला जोरजोरात धक्के मारले पण 
दरवाजा उघडला नाही 


जॅक शहरात परत आला. तो भास मारत चालत होता आणि शिट्टी 
वाजवत होता. 

“तला एखादा जंगल्री प्राणी दिसला का?” शेरिफने विचारले 

“मत्ता तर एक भयंकर डइकक्‍्कर नाही दिसते पण एक छोटं डक्कर 
दिसलं,” जॅक म्हणाला. “छोटंसं डइक्‍्कर,प्रेमळ. पण ते तर मला त्रास देत 
होते.म्हणन मी त्याला मक्याच्या गोदामात बंद करून ठेवलं. तुम्ही जावन 
बघा, कदाचित ते एखादया जंगली जानवरापैकी असेल.” 

जेव्हा शेरिफने डक्कराला त्या बंद गोदामात बघितलं तेव्हा तो 
बघतच राहिला. “अरे निर्भीड जॅक, मी तझ्याबाबत च॒कीचा विचार केला 
होता.मतल्रा वाटलं नाही की, त एवढा मोठा शिकारी असशील, त एवढा 
लहान आहे ना.” न 





जॅकने आपले शंभर डॉलर घेतले आणि तिथून निघाला 
एक मिनट थांब,” शेरिफ म्हणाला. “जर तू त्या सैतानी भुऱ्या 
अस्वलाला, जे आमच्या शेताची नासध्स करत, त्यापासून आम्हांला 
सोडवलं तर मी तुला अजून शंभर डॉलर देईन 
ठीक आहे, मी बघतो मला काय करता येतं ते,” जॅक म्हणाला. 


ते मला रगडून टाकेल. त्यापेक्षा मी हे शंभर डॉलर मध्ये माझी आई 
आणि मी हिवाळा मस्त काढू.” जॅकला उगाच मेहनत करायला अजिबात 


आवडत नसे 

शहरातून निघाला.तो शहराच्या बाहेर थोडा लांब गेला नाही 
तर त्याला झोप येवू लागली. त्याने रस्त्याच्या कडेला एक मोठी टेकडी 
बघितल्री, तिथली जमीनीवर थोडंस गवत होतं. “मला थोड्या वेळ 
झोपायला हवं". जॅक म्हणाला आणि तो त्या टेकडीवर चढून झोपी गेला 











जॅकने भयंकर स्वप्न बघितले. स्वप्नात त्याने एक अस्वल 
बघितत्रे जे पहाडासारखे मोठे, सैताना सारखे निर्दयी आणि बकरी 
सारखे भकेल्रे होते. आणि जॅक त्याच्या पाठीवर होता 
पण हे स्वप्न नव्हते. जेव्हा जॅक पर्णपणे जागा झाला तेव्हा 
त्याने पाहिलं की तो खरंच एका अस्वलाच्या पाठीवर होता 
कार्निवलच्या झोक्‍्यासारखे अस्वल मागे जात होते. ते ओरडत होते 
आणि जॅकल्ना पकडण्यासाठी डाव्या-उजव्या बाजला हात फिरवत होते. 


र 








हो महाराज, जॅकला आत्तापासनच त्याच्या खिशात अधिकचे शंभर डॉलर 
आहेत असे वाट लागले 

तर शेरिफ,” जॅकने शहरात परत येवन म्हटले, “मला कोणताही भयंकर 
अस्वल भेटले नाही, पण रडणारे लहान अस्वल भेटले. मी थोडावेळ त्याच्याशी 
खेळलो पण ते मला झोप देईना. मग मी त्याला कोरड्या विहिरीत ढकलन दिले.” 


निर्भीड जॅक,त्‌ तर खूपच विशेष आहेस रे, विहिरीत पडलेलं अस्वल बघून 
शेरिफ म्हणाला. मग त्याने जेकला पैसे दिले. “त जर अजन एका जंगल्री जानवरा 
पासन आमची सटका केल्ली तर मी खरोखरच तझे आभार मानेल 

“किती आभारी राहाल? 

“तीनशे डॉलर 

जॅकने तोंडाने शिट्टी वाजवली. “खूपच दुष्ट प्राणी असेल 

“तला अंदाजसद्धा येणार नाही.” शेरिफ म्हणाले लक्षात आहे का 
प्रथम शहेरात आला तेव्हा तझ्या मागे कोण आलं होतं? तो एक जंगली य॒निकॉने 
होता, ज्याने तला जवळजवळ कदडलेच होते 

तम्ही वाढदवन चढवन बोलत आहात 

नाही, त्या बदमाश य॒निकॉर्नने जवळजवळ शंभर गायींना शिंगांनी मारले 
आणि तितक्याच मेंढ्या आणि दोन तीन वद्ध महिलांना सद्धा 

ठीक आहे, मी बघतो मला काही करता येतं का? जॅक म्हणाला. “पण 
त्यासाठी तम्हांला पाचशे डॉलर रोख दयावे 

मल्ला वाटतं आमच्यासाठी हा स्वस्त सोंदा होईल,” शेरिफ होकार देत 








जॅकने यनिकॉर्नच्या बाबत ऐकत्रं होतं. परंत त्याचा यनिकॉर्नशी 
कधी सामना झाला नव्हता. त्याला हे माहित होत की आत्ता 
युनिकॉर्नशी ओळख वाढवण्याची ही वेळ नाही. जॅक शहरातून निघून 
आपल्या रस्त्याला लागला. 


जॅक अधिक दूर गेला नाही तर त्याला भयंकर दुर्गधी येवू 
लागली. सरुवातीला त्याच्या लक्षात आलं नाही. “इथं तेर एकही मांजर 
नाही, सडलेली अंडी नाहीत. तीन दिवसाचे शिळे मासे नाहीत.” 











तोपर्यंत जॅकच्या लक्षात आलं 
की त्याने असा सडलेला दुर्गध आधी 
कधी घेतला होता. खप वेळ झाला होता 
त्याच्या समोर रस्त्यावर जंगली यनिकॉर्न 
उभा होता. तो जमिनीला खरांनी खरडत 
होता आणि त्याच्या श्‍वासातन घाण वास 
येत होता. त्याने जॅककडे वटारून पाहिल्रे 
त्याने आपल्रे शिंग जॅकवर रोखत्रे आणि 
त्याच्यामागे धावला. 








जिथं चालत जाणे शक्य असे तिथं जॅक कधीही पळत 
जात नसे. पण जर कधी त्यातला पळण्याची वेळ आल्री तर तो 
खप वेगाने धावत असे. तसा तो धावला.पण जंगली यनिकॉर्न 
बिलकलर त्याच्या मागे होता 













जॅक आणि यूनिकॉर्न पळत शहराच्या 
मधोमध आले आणि न्यायालयाच्या चारी 
बाजूला पळू लागले. 


“चिंता करू नको, निर्भीड जॅक, मी 
तुला वाचवेन.” आपली बंदुक उचलून शेरिफ 
म्हणाले. 


तुम्हांला शंका आली असेल, शेरिफचा निशाणा बरोबर लागणार 
नाही. त्याने टिगर दाबला आणि पहिली हा आकाशात पोहचली. 
त्याने परत निशाणा लावला आणि गोळी हळ ह ती ही जमिनीकडे, ती 
मातीत घसली. पढची गोळी चर्चच्या घंटेला लागली, त्यानंतरची गोळी 
एका खांबाला धडेकली आणि एक वेळ फिरून सरळ यनिकॉर्नच्या मागच्या 
बाजला लागली 








आता पर्यंत यनिकॉर्नने जॅकला पळवन पळवन 
थकवलं होतं. तो जॅकेला शिंग मारणारच होता, तेवढेयात 
त्याच्या मागच्या बाजला गोळी लागली. त्याचं लक्ष्य चकल्नं 
घाग त्याचे शिंग पुणेपणे झाडाच्या एका मोठया फांदीत 
घुस 










जोरात ओरडले की पहाडाच्या एका 


ते जंगली यनिकॉर्न एवढया 


बाजचा कडा आणि दगड घसरून 


खाली 
केल्या 


पड लागले. पण खप प्रयत्न 


ल्या नंतरही ते शिंग बाहेर काढ 


शकल्रे नाही. शेवटी,एवदी झटापट 
केल्याने त्याचे शिंग तटत्रे आणि 


यनिकॉर्न-जो शिंगाचा प्राणी होता तो 


आता मार खालेल्या अवस्थेत 


शहरातून दूर पळत होता. 





“अरे हे त काय केलंस,” जॅकने शेरिफला म्हटलं, “तम्हांला महित 
नाही का कि योौनेकॉर्न तितकेच वा जितके कोंबड्यांचे दात? 
सगळ्या जगात काही मोजकेच यु आहेत. जर मल्रा वाटतं असतं 
तर मी त्याला जंगलातच मारलं असतं. पण मला त्याच्या बरोबर एका 
सर्कस मध्ये भाग घ्यायचा होता. मी त्याला इतकं थकवलं असतं की 
त्याच्यावर बस शकत्रो असतो. पण तम्ही गोळ्या मारल्याने फार गडबड 
झाली 

“मला फार वाईट वाटते,मला क्षमा कर, निर्भीड जॅक,” शेरिफ 
म्हणाला 

“माझी नुकसान भरपाई करण्यासाठी तुम्हांला आता दुप्पट पैसे 
दयावे लागतील.” 

शैरिफने एक मिनट विचार केला, “मला 
वाटतं की मी एवढं नक्कीच करू शकतो.” 

जॅकने एक हजार डॉलर घेतले आणि 
निघाला. तो आता किती धनवान आहे हे 
आईला दाखवण्यासाठी तो खप उतावीळ 
झाला होता 







जसा जॅक जाऊ लागला तसा शेरिफ ओरडून 
म्हणाला, “हे,निर्भीड जॅक! मला वाटतं की पहाडाच्या 
त्या बाजला राहणाऱ्या राक्षसाला तझ्या सारख्या मलाने 
घाबरण्याची आवश्यकता नाही 








